सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षासाठी महाराष्ट्र राज्य 
महिला आयोगास निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-रामआ-२०१८/प्र.क्र.५२/का-१० 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख-०८ फेब्रुवारी, २०१९. 
वाचा :- 
१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.०२ UI, २०१८. 
२. शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग, क्र.रामआ-२०१८/प्र.क्र.५२/का.१०, 
दि.२१ सप्टेंबर, २०१८. 
३. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.२५ जानेवारी, २०१९. 
प्रस्तावना :- 


सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षात २२३५-२१६१ या लेखाशिर्षाखाळी ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) 
या बाबीसाठी उपलब्ध अर्थसंकल्पीय तरतूद ₹५,६६,५०,०००/- (अक्षरी रुपये पाच कोटी सहासष्ट लाख 
पन्नास हजार फक्त) च्या ७०% मर्यादेत ₹३,९६,५५,०००/- (अक्षरी रुपये तीन कोटी शाहान्नव लाख पंचावन 
हजार फक्त) च्या ५०% म्हणजेच ₹१,९८,२७,५००/- (अक्षरी रुपये एक कोटी अठ्ठयाण्णव लाख सत्तावीस 
हजार Waal फक्त) इतका निधी दि.२१ सप्टेंबर, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य महिळा 
आयोगास वितरित करण्यात आला आहे. अर्थसंकल्पीय तरतूद ₹५,६६,५०,०००/- (अक्षरी रुपये पाच कोटी 
सहासष्ट लाख पन्नास हजार फक्त) च्या ७०% मर्यादेत ₹३,९६,५५,०००/- (अक्षरी रुपये तीन कोटी Bead 
लाख पंचावन हजार फक्त) पैकी अवितरीत ५०% तरतूद ₹१,९८,२७,५००/- (अक्षरी रुपये एक कोटी 
अठ्ठ॒याण्णव लाख सत्तावीस हजार पाचशे फक्त) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगास वितरीत करणेबाबतचा 
प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षासाठी २२३५-२१६१ या लेखाशिर्षाखाली ३१ सहायक अनुदाने 
(वेतनेत्तर) या बाबीसाठी उपलब्ध अर्थसंकल्पीय तरतूद ₹५,६६,५०,०००/- (अक्षरी रुपये पाच कोटी सहासष्ट 
लाख पन्नास हजार फक्त) च्या ७०% मर्यादेतील ₹३,९६,५५,०००/- (अक्षरी रुपये तीन कोटी शहान्नव लाख 
पंचावन हजार फक्त) पैकी उर्वरीत ५०% म्हणजेच ₹१,९८,२७,५००/- (अक्षरी रुपये एक कोटी अठ्ठयाण्णव 
लाख सत्तावीस हजार पाचशे फक्त) इतका निधी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगास वितरित करण्यास 
याव्दारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर निधी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगास वितरित करण्यासाठी जिल्हा महिला व बाल विकास 
अधिकारी, मुंबई उपनगर यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
३. आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी हा निधी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगास वितरीत करावा. 
तथापि, सदरचा निधी कोषागारातून एकदम आहरित न करता महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाची खर्चाची / 
निधीची आवश्‍यकता तपासून जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, मुंबई उपनगर (आहरण व संवितरण 
अधिकारी) यांनी खर्चाचे देयक कोषागारात सादर करावे. जेणेकरुन विनाकरण निधी महाराष्ट्र राज्य महिला 
आयोगाकडे शिल्लक राहणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. तसेच याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 


शासन निर्णय क्रमांकः रामआ-२०१८/प्र.क्र.५२/का-१० 
क्क MRT OTT a 
आयुक्‍त, Hear व बाळ विकास आयुक्तालय, पुणे यांनी घ्यावी. खर्चाचे प्रयोजन नसताना सदर निधी 
एकत्रितरित्या आहरित करुन महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाने त्यांच्या बँक खात्यात जमा केल्यास या 
अनियमिततेची संपूर्ण जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी यांची राहील. 
४. सदर रक्कम मागणी क्र.एक्स-१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण ०२ समाजकल्याण १०३, 
महिला कल्याण (११) (०१) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाला अनुदाने (अनिवार्य) (२२३५ २१६१) ३१ 
सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) या GARNETS सन २०१८-१९ मध्ये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या 
तरतूदीतून खर्च करण्यात यावी. 
५. वित्त विभागाच्या दि.०२ एप्रिळ, २०१८ रोजीच्या परिपत्रकानुसार सदर परिपत्रकासोबतच्या 
परिशिष्टातील नमूद तपासणी सूचीतील अटींची तसेच परिच्छेद-७ मधील अटींची पुर्तता होत असल्याने 
विभागाच्या स्तरावर सदर निधी वितरित करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
६. हाशासन निर्णय वित्त विभाग, परिपत्रक दि.०२ एप्रिल, २०१८ व दि.२५ जानेवारी, २०१९ अन्वये त्या 
विभागाने दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे 
७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०२१२१६२८२०८७३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Smita Dattatray 
Nivatkar 


(स्मिता निवतकर) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-५१ 
३. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 
. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा ), मुंबई / नागपूर 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
६. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
७. जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, मुंबई उपनगर 
८. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
qo. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सदर निधी 
बी.डी.एस. प्रणालीवर वितरीत करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 
११. निवड नस्ती, का-१०. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


